श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेतील 
सर्वसाधारण लाभार्थ्यांसाठी सन २०१९-२० या 
आर्थिक वर्षातील माहे जानेवारी, २०२० ते मार्च, 
२०२० करीता अनुदानाचे वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: श्राबायो -२०१९/प्र.क्र.४१/विसयो 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- २७ जानेवारी, २०२०. 


वाचा :- 


१. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.मकोनी-१०१०/प्र.क्र.३२/कोषा-प्र.५, 
दि.१५ एप्रिळ, २०१०. 

२. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, 
दि. ०८ जुले, २०१९. 

३. शासन ज्ञापन, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्रमांक बीजीटी 
२०१९/प्र.क्र.४९/ अर्थसंकल्प, दिनांक १८ जुले, २०१९. 

४. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्र. श्राबायो 
२०१९/प्र.क्र.४१/विसयो, दिनांक २४.०४.२०१९. 

५. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्र. श्राबायो 
२०१९/प्र.क्र.४१/विसयो, दिनांक २४.०७.२०१९. 

६. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्र. विसयो- 
२०१९/प्र.क्र.६२/विसयो, दिनांक ०७.११.२०१९. 

७. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, क्र. विसयो 
२०१८/प्र.क्र.६२/विसयो, दिनांक २०.०८.२०१९. 


शासन निर्णय :- 

सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरिता सर्वसाधारण लाभार्थ्यांसाठी श्रावणबाळ सेवा राज्य 
निवृत्तीवेतन योजनेच्या अंमळबजावणीसाठी रुपये ७५३,६८,४९,०००/- (रुपये सातठो त्रेपन्न कोटी 
अडुसष्ट लक्ष एकोणपन्नास हजार फक्त ) एवढी अर्थसंकल्पीय तरतूद व रु.४००,००,००,०००/- 
(रुपये चारशे कोटी) पूरवणी मागणीद्वारे मंजूर झालेली आहे. वित्त विभागाचे संदर्भ क्रमांक २ येथील 
शासन परिपत्रकान्वये श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेसाठी एप्रिल ते डिसेंबर, २०१९ या 
कालावधीच्या खर्चासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूदीच्या व पूरवणी मागणीद्वारे मंजूर झालेल्या 
तरतूदीच्या ६० टक्के निधी संदर्भ क्रमांक ४, ५ व ६ येथील शासन निर्णयान्वये सर्व जिल्हाधिकारी 
यांना वितरीत करण्यात आळा आहे. आता श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेतील 
सर्वसाधारण लाभार्थ्यांकरीता उर्वरित एकूण रुपये ४६१,४७,३९,६००/- (उर्वरीत अर्थसंकल्पीय 
तरतूद रु.३०१,४७,३९,६००/- + उर्वरीत पूरवणी मागणी तरतूद रु.१६०,००,००,०००/- (रुपये 
चारशे एकसष्ट कोटी सत्तेचाळीस लक्ष एकोणचाळीस हजार सहाशे फक्त) माहे जानेवारी, २०२० 
ते मार्च, 2020 या कालावधीच्या खर्चासाठी या शासन निर्णयान्वये सोबतच्या विवरणपत्राप्रमाणे 
वितरीत करण्यास झासन याद्वारे मान्यता देत आहे. तसेच मासिक विवरणपत्रानुसार निधी पुढे / 
मागे ओढून घेण्याची सुविधा अर्थसंकल्पीय अंदाज वितरण व सनियंत्रण प्रणालीवर देण्यात आळेली 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः श्राबायो -२०१९/प्र.क्र.४१/विसयो 


२. सर्व जिल्हाधिकारी यांना कळविण्यात येते की, सोबतच्या विवरणपत्रातील स्तंभ क्र.३ 
New CO Code वर संबंधित जिल्हयाना निधी वितरीत करण्यात आलेला आहे. त्यांनी वितरीत 
केलेल्या अनुदानाचे वाटप त्यांच्या जिल्हयातील तालुक्यांना लाभार्थ्यांच्या प्रमाणानुसार करावे. 
सदरचे अनुदान वितरण जिल्हाधिकार्‍यांनी कळविलेल्या लाभार्थ्यांच्या संख्येनुसार करण्यात आळे 
आहे. संदर्भ 9 येथील परिपत्रकानुसार उणे पध्दतीने प्राधिकारपत्र काढण्यास मुभा आहे. 
३. सदरहू निधीमधून झालेला खर्च "मागणी क्रमांक एन-३, मुख्य लेखाशीर्ष २२३५- 
सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२-समाजकल्याण, १०४-वृध्द विकलांग व निराश्रीत व्यक्तींचे 
कल्याण (०८) (०७) श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना (कार्यक्रम) (२२३५ ३११२), ५०- 
इतर खर्च" या लेखाजीर्षाखाली खर्ची टाकावा. 
४. सर्व जिल्हाधिका-यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी संदर्भ क्र.२ येथील वित्त विभागाच्या 
परिपत्रकातील अटी व शर्तीची पुर्तता करुन कोषागारात देयके सादर करण्याची दक्षता घ्यावी. 
तसेच त्यांनी हा खर्च कोणत्याही परिस्थितीत त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आलेल्या अनुदानापेक्षा 
जास्त होणार नाही, याबाबत दक्षता घ्यावी. 
५. सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना असेही कळविण्यात येते की, त्यांनी त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात 
आलेल्या अनुदानातून केलेल्या खर्चाचा महालेखापालांच्या कार्यालयात नोंदविलेल्या खर्चाशी 
ताळमेळ घालून त्याप्रमाणे ताळमेळाचे विवरणपत्राची प्रत या विभागाच्या लेखा परीक्षण कार्यासनास 
व या कार्यासनास पाठवावी. तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखापालांच्या कार्यालयास त्वरित 
पाठवावीत व त्याची प्रत या विभागाच्या नियोजन कार्यासनास व या कार्यासनास पाठवावी. खर्चाच्या 
ताळमेळाचे काम व्यवस्थितरित्या पारन पाडल्यास, तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र महाळेखापालांच्या 
कार्यालयास विहित वेळेत सादर न केल्यास, त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधीत जिल्हाधिकाऱयांवर 
राहील. 
६. हा शासन निर्णय वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ७२०/२०१९/व्यय १४, दिनांक 
०७.१२.२०१९ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
७9, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२००१२८१२१८४३५५२२ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Sunil Vitthal 
Ukirade 


(सु. fa. उकिरडे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. सर्व विभागीय आयुक्त, पुणे/कोकण/नाशिक/नागपूर/अमरावती व औरंगाबाद 

२. सर्व जिल्हाधिकारी. 

३. संचालक, लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासकीय भवन, ५ वा मजला, महाराष्ट्र राज्य ,मुंबई 
४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई (२ प्रती) 

५. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

६. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२, (लेखा परिक्षा / लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 

७. वित्त विभाग, अर्थसंकल्प ३ ,४, ५ अर्थोपाय व व्यय १४, मंत्रालय, मुंबई. 

८. निवड नस्ती, विसयो. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र 
शासन निर्णय क्र.श्राबायो-२०१९/प्र.क्र.४१/विसयो, दिनांक : २७ जानेवारी , २०२० सोबतचे सहपत्र. 
सर्वसाधारण लाभार्थी संख्या श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना (२२३५ ३११२) 


CO CODE लाभार्थी संख्या 


(रक्‍कम रुपयात) 
वितरीत रक्‍कम 


३ a ae 
कोकण विभाग 


८ 


मुंबई हहर No028 ८४२ ७९७१५९ 


७९७१५९ 
१४८५४४३ 


७९७१५९ 
१४८५४४३ 


२३९१४७७ 
४४५६३२९ 


मुंबईउपनगर N0029 १५६९ १४८५४४३ 
ठाणे N0036 ३९४५ ३७३४९११ 


रायगड 


३७३४९११ 
१२४०१४१९ 


99208033 


N0012 १३०९९ १२४०१४१९ 
N0023 १६०६१ १५२०५६७९ 


रत्नागिरी 
७७१५०२९ 


१२०५६७९ 
७७१५०२९ 


३७२०४२५७ 
१५८५२०५६७९ ४५६१७०३७ 


७७१५०२९ २३१४५०८७ 


एकूण (A) ४६३६१ ४३८९२०६५ 


२५५२४२५ 
४३८९२०६५ 


२५५२४२५ ७६५७२७५ 
४३८९२०६५ १३१६७६१९५ 


नाशिक विभाग 


४२७३०४११ 


नाशिक [1४0006 ४५१३४ ४२७३०४११ 
धुळे No026 २१०८६ १९९६३०७५ 


| 9 | जळगाव 


१९९६३०७५ 
११२१९५९६९ 


४२७३०४११ १२८१९१२३३ 
१९९६३०७५ ५८५९८८९२२५ 


११२१९५९६९ ३३६५८७९०७ 


सिंधुदूर्ग N0018 ८१४९ 
पालघर N0037 २६९६ २५५२४२५ 


॥0010 ११८५०७ ११२१९५९९६९ 
अहमदनगर N0030 ८५८२४ ८१२५३४८६ 


८१२५३४८६ 
२८३८४३७६ 


८१२५३४८६ २४३७६०४५८ 


नंदुरबार N0027 २९९८१ २८३८४३७६ 
एकूण (8) ३००५३२ २८४५२७३१७ 


२८४५२७३१७ 


२८३८४३७६ ८५१५३१२८ 
२८४५२७३१७ ८५५३५८१९५१ 


६७३८३६६४ 


पुणे विभाग 
N0040 २४०९० २२८०७०९९ २२८०७०९९ २२८०७०९९ ६८४२१२९७ 


१५६६६७४४ 
११७८६९८१ 


२०२१५०९९२ 
१५६६६७४४ ४७०००२३२ 


२ 
३ 
४ 
4 
& 
9 
é 
8 
i a | 

१ 

q 

१४ 
१ 
9 

१७ 


४८५५२८९६ 
१६६१९७३८४ 


११७८६९८१ ३५३६०९४३ 
४८५५२८९६ १४५६५८६८८ 


१६६१९७३८४| ४९८५९२१५२ 


& सांगली 
कोल्हापूर 


१०३६२६०२९ 


४५९८१५३५ 
९४०५१५९१ 


१०३६२६०२९ ३१०८७८०८७ 
४५९८१५३५ १३७९४४६०५ 


९४०५१५९१ २८२१५४७७२३ 


३९११५७३७ 
३१०५२३०५ 


38994030 999380299 


३८९४४३७६ 
३५२७७१५७३ 


३१०५२३०५ ९३१५६९१५८५ 
३८९४४३७६ ११६८३३१२८ 


342099403] १०५८३१४७१९ 


१२३२५८६९० 


१२३२५८७४५ ३६९७७६१२५ 


५२७४२२४५ 
५१५८५०३९०२ 


५२७४२२४५ १८५८२२६७३५ 


७८१०४६१० 
३१८२४८५० 


५१५०३९०२ १८५४५११७०६ 
७८१०४६१० २३४३१३८३० 


३१८२४८५० ९५८५४७४५५० 


३३७४३४२९७ 


३३७४३४३५२१) १०१२३०२९४६ 


२७८११५९५ 
१०३६२४१३५ 


२७८११५८५९५ ८३४३४७८५ 


५१२८४ ४८५५२८९६ 
एकूण (८) 
॥0014 १०९४५५ १०३६२६०२९ 
४५९८१५३५ 
गडचिरोली N0013 ३२७९९ ३१०५२३०५ 
२ गोंदिया No024 89934 ३८९४४३७६ 
२६ यवतमाळ ए0007 ५४४०१ 49403802 
20 बुलढाणा N0038 ८२४९८ ७८१०४६१० 
२७८११५९५ 
बीड N0034 १०९४५३ 
नांदेड 
परभणी 


२६००८०४५ 
३४०९८९३२ 


१०३६२४१३५ ३१०८७२४०५ 
२६००८०४५ ७८०२४१३५ 


७४४८२३६२ 
२५५२४२५ 


३४०९८९३२ १०२२९९६७९६ 
७४४८२३६२ २२२३४४७०८६ 


२५५२४२५ ७६५७२७५ 


१ 
Q 
3 
4 
N0008 १२४५० ११७८६९८१ 
N0039 
नागपूर विभाग 
q 
2o चंद्रपूर No021 ९९३४२ 
२१ भंडारा N0033 ४१३१६ ३९११५७३७ 
२२ 
3 
अमरावती विभाग 
२४ अमरावती ॥ए0011 
२५ अकोला ए0041 ५५७०९ ५२७४२२४५ 
औरंगाबाद विभाग 
२९ औरगाबाद ॥ए0035 २९३७६ 
॥ए0016 ३६०१७ ३४०९८९३२ 
N0020 ७८६७२ ७४४८२३६२ 
जालना 
॥0009 ६६५९६९१९ 


६६५६५९६९१९ 
१८२४९४६६ 


१९९७९०७५७ 


पुणे 
सोलापूर ॥ए0019 ७११७४ ६७३८३६६४ 
सातारा [४0032 १६५४८ १५६६६७४४ 
१७५,५४६ १६६१९७३८४ 
१८ नागपूर 
र वर्घा ॥ए0025 ४८५६८ 
९४०५१५९१ 
एकूण (0) ३७२,६१५ ३५२७७१५७३ 
१३०१९२ १२३२५८६९० 
२८ वाशिम ए0022 ३३६१५ ३१८२४८५० 
एकूण (६) ३५६४१५ ३३७४३४२९७ 
३० १०३६२४१३५ 
३१ ॥ए0031 २७४७१ २६००८०४५ 
३२ 
33 उस्मानाबाद 
३४ 0015 २६९६ २५५२४२५ 
३५ लातूर ७०३४३ 
३६ हिंगोली ए0017 १९२७६ १८२४९४६६ 
एकूण (F) ३७३३०४ 


३५३४२३८७९ 
एकूण G = (A+B+C+D+E+F) १६२४७७३ १५३८२४६५१५ 


३५१३४२३८७९ 
१५३८२४६५१५ 


५८५४७४८३९८ 
३५३४२३८७९| १०६०२७१६३७ 


१५३८२४६५७० ४६१४७३९६०० 


